प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२२-२३ अंतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळाच्या नवीन कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 2022 /०६ /प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ जून , २०२२. 


संदर्भ- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/ ०८/ 
प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ 


शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या नवीन 
कामांसाठी रुपये २१४८०.०७ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ 
क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये ६४५२.०० लक्ष (अक्षरी रुपये चौसष्ठ कोटी बावन्न लक्ष 
फक्त) एवढा निधी सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्यास याव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
सन २०२२- 
अ.क्र कामे मंजूर निधी २३ मध्ये 
वितरीत निधी 
२ ३ 1 छे 
कोंकण विभाग 
सिंधुदूर्ग 
खारेपाटण, जि. सिंधुदूर्ग येथे 
3) मार्गस्थ सुविधा केंद्र विकसित २२५.०० ६८.०० 
करणे. 
रत्नागिरी 
शिका भैरवगड ता. चिपळूण, ae aes 
जि.रत्नागिरी येथे सभामंडप बांधणे ी । 


शासन निर्णय क्रमांकः FEST 2022 /o§ /प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


मोजे डेरवण, ता.चिपळूण 
जि.रत्नागिरी ग्रामपंचायत येथे 
सुशोभिकरण करणे 


३०.०० 


९.०० 


माचाळ, ता. लांझा, जि. रत्नागिरी 
येथे पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधा 
विकसित करणे 


४९८.५० 


१५०.०० 


रायगड 


ग्रुप ग्रामपंचायत ऐनघर, तालुका 
रोहा, जि. रायगड मौजे कानसई 
येथीळ कालभैरव मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


900,00 


30,00 


ग्रुप ग्रामपंचायत बोरघर तालुका 
रोहा, जि. रायगड मौजे भिळजी 
येथील विठ्ठल मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


(१0.०० 


२१.०० 


ग्रुप ग्रामपंचायत बोरघर ता. 
अलिबाग, जि. रायगड मौजे 
बोरघर येथील शिवमंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


900,00 


30,00 


ग्रामपंचायत शहापूर, ता. 
अलिबाग, जि. रायगड मौजे मोठे 
शहापूर येथील हनुमान मंदिर 
परिसर सुझोभिकरण करणे. 


६०.०० 


१८.०० 


4 


ग्रुप ग्रामपंचायत बोरघर, ता. 
अलिबाग, जि. रायगड मौजे उमटे 
येथील जय भवानी मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


८.०,०० 


२४.०० 


पांडव कडा खारघर जि रायगड 
येथे पर्यटन मूलभूत सोयीसुविधा 
उभारणे 


५००.०० 


१५०.०० 


पांडव कडा खारघर जि रायगड 
येथे पर्यटन परिसर विकास कामे 


५००.०० 


१५०.०० 


माथेरानच्या (जिल्हा रायगड) 
पायथ्याशी असलेले कर्जत 
कल्याण हायवे लगत असलेले 
हिंदुहदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे 
चौक सुशोभिकरण करणे. 


200,00 


६०.०० 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


माथेरान (जिल्हा रायगड) 
पायथ्याशी असलेल्या नेरळ मध्ये 
विविध ठिकाणी सौर लाईट 
बसवणे. 


१५०.०० 


४५.०० 


चि Oo 


नेरळ माथेरानच्या (जिल्हा रायगड) 
पायथ्याशी असलेल्या आनंदवाडी 
विठ्ठल रखुमाई मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


४०.०० 


१२.०० 


a 4 


कर्जत (जिल्हा रायगड मधील 
वकस गावातील स्वयंभु गणपती 
मंदिर परिसरात सुशोभिरकण 
करणे व सभामंडप बांधणे. 


900,00 


30,00 


१२ 


कळंबोली (जिल्हा रायगड) व 
सालवड हद्दीतील ऐतिहासिक 
पुरातन शिवमंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


१३ 


चिरनेर, ता.उरण जि रायगड येथे 
बहुउद्देशीय सभागृह बांधणे 


900,00 


30,00 


१४ 


चिरनेर, ता.उरण जि रायगड 
येथील रांजणपाडा येथे रंगमंच व 
व्यायामशाळा उभारणे 


४०.०० 


१२.०० 


१५ 


चिरनेर, ता.उरण जि रायगड 
येथील बौद्धवाडा ते महागणपती 
मंदिर पर्यंत रास्ता तयार करणे 


५०.०० 


१५.०० 


१६ 


चिरनेर, ता.उरण जि रायगड 
येथीळ भोम कमान ते महागणपती 
मंदिर पर्यंत रास्ता तयार करणे 


१७५.०० 


५३.०० 


१७ 


चिरनेर, ता.उरण जि रायगड 
येथील बापूजी मंदिर परिसर 
सुशोभीकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


4¢ 


चिरनेर, ता.उरण जि रायगड 
येथील बापूजी मंदिर परिसर 
येथील विद्युतीकरणाची कामे 


१५.०० 


५.०० 


१९ 


चिरनेर, ता.उरण जि रायगड 
येथील साईनगर येथे अंतर्गत रस्ते 
बनविणे 


३०.०० 


९.०० 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


ठाणे 


मौजे रावंदे-गोरसई येथील गावं 
तलाव परिसर सुशोभिकरण करणे 
ता.भिवंडी जि.ठाणे 


200,00 


६०.०० 


मौजे कवाड खु. येथील गावं 
तलाव परिसर सुशोभिकरण करणे 
ता.भिवंडी जि.ठाणे 


१५०.०० 


४५.०० 


मौजे गोरसई येथील हनुमान 
मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 
ता.भिवंडी जि.ठाणे 


५०.०० 


१५.०० 


मौजे भादाई येथील शिवमंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
ता.भिवंडी जि.ठाणे 


५०.०० 


१५.०० 


मौजे कवाड खु. येथील सखाराम 
महाराज मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे ता.भिवंडी 
जि.ठाणे 


५०.०० 


१५.०० 


मौजे सरवली येथील शिवमंदिर 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
ता.भिवंडी जि.ठाणे 


900,00 


30,00 


श्री कालभैरव मंदिर अन्नपुर्णा नगर 
कल्याण पश्चिम मंदिर जिर्णोध्दार 
तथा मंदिर परिसर आणि मैदान 
सुशोभिकरण 


900,00 


30,00 


जांभे धरण (जांभे) गाव ता.शाहापूर 
जि.ठाणे परिसर विकासाकरिता व 
मुलभुत सुविधां करण्याबाबत 


१५०.०० 


४५.०० 


श्री क्षेत्र संगमेश्वर ता.मुरबाड 
जि.ठाणे येथे मंदिर परिसर विकास 
व मुलभुत सुविधा करणे 


८.०,०० 


२४.०० 


TIA गाव ते बागेश्वरी 
ता.मुरबाड, जि. ठाणे पर्यटन 
स्थळापर्यंत जाणारा रस्ता 
डांबरीकरण करणे 


५०.०० 


१५.०० 


pn 4 


गणेशनगर ता.मुरबाड, जि. ठाणे 
येथील गुजरे घराच्या शहोजारील 
गार्डन सुशोभिकारण करणे 


९.५० 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


१२ 


ता.मुरबाड, जि. ठाणे वागेश्वरी 
मंदिरा समोर सुशोभिकरण करणे 


९.०० 


3.00 


१३ 


ता.मुरबाड, जि. ठाणे बागेश्वरील 
मंदिरा समोर निवारा होड काम 
करणे 


९.५० 


3.00 


१४ 


ता.मुरबाड, जि. ठाणे माळीनगर 
येथील बहिरोबा मंदिर येथील 
हायमास्ट बसवणे 


90.00 


3.00 


१५ 


राणी लक्ष्मी बाई उद्यान कल्याण 
(प) तसेच यशवंतराव चव्हाण 
मैदान Gail ग्राउंड) कल्याण (प) 
जि. ठाणे या स्थळांच्या विकासास 
व मुलभुत सुविधा 


200,00 


६०.०० 


१६ 


जि. ठाणे, ऐरोली सेक्टर-१, 
दिवागाव तलाव व आजुबाजुचा 
परिसर सुझोभिकरण करणे. 


३००.०० 


९०.०० 


पालघर 


उनभाट जि. पालघर येथे 
समुद्रकिनारी पाथवे तयार करणे. 


८.०,०० 


२४.०० 


आलेवाडी जि. पालघर येथे 
सुशोभिकरण व चेंजरुम तयार करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


मुरबे जि. पालघर येथे 
समुद्रकिनारी सुशोभिकरण करणे. 


६०.०० 


१८.०० 


नांदगांव जि. पालघर पाथवे तयार 
करणे 


६०.०० 


१८.०० 


केळवे जि. पालघर येथे 
सुशोभिकरण करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


शिरगाव जि. पालघर येथे 
सुशोभिकरण करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


सातपाटी जि. पालघर येथे 
सुशोभिकरण करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


दापोली जि. पालघर येथे 
सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


कोकणेर जि. पालघर गरम 
पाण्याचे कुंडाचे सुशोभिकरण 
करणे. 


४०.०० 


१२.०० 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


pe आलेवाडी जि. पालघर येथे ; र 
० 0,00 mere) 
सुशोभिकरण करणे. 
मुरबे जि. पालघर येथे 
pn q समुद्रकिनारी जाणारा रस्ता ५०.०० १५.०० 
बनविणे. 
उनभाट (विरेभाटोजि. पालघर 
१२ समुद्रकिनारी पोहच रस्ता व भराव ५०.०० १५.०० 
करुन पार्किंग व्यवस्था करणे. 
शिरगावजि. पालघर येथे पार्किंग 
१३ — ५०.०० १५.०० 
व चेंजरुम तयार करणे. 
उनभाट जि. पालघर स्वच्छतागृह 
१5 १०.०० ३.०० 
व पाण्याची व्यवस्था करणे. 
i नांदगाव जि. पालघर री व 
3 0,00 .0O 
सुशोभिकरण तयार करणे. 
मुंबई 
उत्कर्ष नगर, भांडुप , जि मुंबई येथे 
(a भूत सुवि धा तयार करणे ३२.८० १०.०० 
पर्यटन मूलभूत सुविधा तयार करणे 
पाच मंदिर भांडुप , जि मुंबई येथे 
२ भूत सुवि धा तयार करणे २३.६० १०.०० 
पर्यटन मूलभूत सुविधा तयार करणे 
राम नगर भांडुप , जि मुंबई येथे 
३ भूत सुवि धा तयार करणे २५.८० ८.०० 
पर्यटन मूलभूत सुविधा तयार करणे 
क्रांती नगर भांडुप , जि मुंबई येथे 
8 भूत सुवि धा तयार करणे २२.९० १०.०० 
पर्यटन मूलभूत सुविधा तयार करणे 
शिवाजी नगर भांडुप , जि मुंबई 
५ येथे पर्यटन मूलभूत सुविधा तयार २६.५० ८.०० 
करणे 
नारदास नगर भांडुप , जि मुंबई येथे 
& भूत धा तयार करणे ३४.६० १०.०० 
पर्यटन मूलभूत सुविधा तयार करणे 
माता रमाबाई नगर न 2, भांडुप , जि मुंबई 
9 बी नट कशा ३४.६० १०.०० 
येथे पर्यटन मूलभूत सुविधा तयार करणे 
पुणे विभाग 
सांगली 
| = | मौजे मोराळे, ता. पळूस, जि. ही व 
सांगली 0,00 moze) 
सांगली येथे पर्यटन विकास कामे 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


नाशिक 
a | द ग्रेप पार्क, जि.नाशिक येथे Tent peace गतत 
House उभारणे त न 
कलाग्राम, जि. नाशिक येथे 
१२ पर्यटन मुलभूत सुविधा स्थापन ४००.०४ १२०.०० 
करणे 
जळगांव 
श्री क्षेत्र गणपती मंदीर देवस्थान 
a पद्यालय, जि.जळगाव परिसर dense ee 
विकासाकरिता व मुलभुत सुविधा 
करणे 
जळगांव शहरातील मेहरुण तलाव 
२ परिसरातील शिवाजी उद्यानाचे ५००.०० १५०.०० 
सुशोभिकरण करणे. 
जळगाव येथे वेधशाळा व सौर व 
: घड्याळ उद्यान विकसित करणे ae हेह) 
अहमदनगर 
शिर्डी शहरातील विविध ; री 
शिक प्रभांगांतील रस्ते विकसित करणे. मा ee 
शिर्डी शहरातील विविध 
२ प्रभागांतील मुख्य रस्त्यांना सोलर ३००.०० ९०.०० 
दिवे उभारणे. 
औरंगाबाद 
रामेश्वर मंदिर कायगांव ता. 
शबि गंगापूर येथे घाट बांधणे व २००.०० ६०.०० 
सुशोभिकरण करणे. 
महादेव टाका देवस्थान 
(हरसवाडी लोन्जा) ता कन्नड 
: जि.औरंगाबाद येथे पर्यटन निवास ग सा 
बांधकाम करणे. 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /o§ /प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


महादेव टाका देवस्थान 
(हरसवाडी लोन्जा) ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे सभामंडप 
बांधकाम करणे. 


६०.०० 


१८.०० 


महादेव टाका देवस्थान (हरसवाडी 
लोन्जा) ता कन्नड जि.औरंगाबाद 
येथे महिला व पुरुषांस करीता 
स्वच्छतालय बांधकाम करणे. 


२०.०० 


६.०० 


षु 


महादेव टाका देवस्थान 
(हरसवाडी लोन्जा) ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे परिसरात 
सुशोभिकरण करणे. 


२०.०० 


६.०० 


हिवरखेडा येथील राममंदिर ता 
कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


शोख मारु बाबा दर्गा नांदगिरवाडी 
ता कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


गणपती देवस्थान गणेशपूर ता 
कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


महादेव मंदिर अंधानेर ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे सभामंडप 
बांधकाम करणे व सुशोभिकरण 
करणे. 


३०.०० 


९.०० 


चि fo) 


लक्ष्मी माता मंदिर भिळदरी ता 
कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


a १ 


शिवनेश्वर मंदिर लामणगाव ता 
कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


संत बहिणाबाई जन्मस्थळ देवगाव 
रंगारी ता कन्नड जि.औरंगाबाद 
येथे सभामंडप बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे. 

रेवनाथ मंदिर विटा येथे सभामंडप 
१३ बांधकाम करणे व सुशोभिकरण ३०.०० ९.०० 
करणे. 

भिकन सहा बाबा दर्गा नाचणवेल 
ता कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणेव 
सुशोभिकरण करणे. 

भैरवनाथ मंदिर loo ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे सभामंडप 
बांधकाम करणे व सुशोभिकरण 
करणे. 

शाहूशावली बाबा दर्गा टाकली बु. 
ता कन्नड जि.औरंगाबाद येथे 
सभामंडप बांधकाम करणे व 
सुशोभिकरण करणे. 

नागेश्वर मंदिर नागापूर ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे सभामंडप 
बांधकाम करणे व सुशोभिकरण 
करणे. 

आईमाय मंदिर गौरपिप्री ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे सभामंडप 
बांधकाम करणे व सुशोभिकरण 
करणे. 

गैवेशावाशी दर्गा सारोळा ता कन्नड 
जि.औरंगाबाद येथे सभामंडप 
बांधकाम करणे व सुशोभिकरण 
करणे. 

त्रिकुरेश्वर मंदिर वासर्डी ता कन्नड 

२० जि.औरंगाबाद येथे सभामंडप २०.०० ६.०० 
बांधकाम करणे व सुझोभिकरण करणे. 
वेरूळ पर्यटक निवास, जि. 

२१ औरंगाबाद येथे पर्यटन मुलभूत २९५.८८ ८९.०० 
सुविधा स्थापन करणे 


१२ 


३०.०० ९.०० 


१5 ३०.०० ९.०० 


१५ २०.०० ६.०० 


१६ 


३०.०० ९.०० 


१७ ३०.०० ९.०० 


१८ ३०.०० ९.०० 


२०.०० ६.०० 


१९ 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEST २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


२२ 


म.प.वि.म पर्यटक निवास, स्टेशन 
रोड, औरंगाबाद येथील अजिंठा 
पर्यटक निवास इमारतीचे 
पुनर्जीवन करणे. 


२८२.९५ 


८५.०० 


२२ 


म.प.वि.म पर्यटक निवास, स्टेशन 
रोड, औरंगाबाद येथील वेरूळ 
पर्यटक निवास इमारतीचे 
पुनर्जीवन करणे. 


४७०.०८ 


१४१.०० 


२४ 


म.प.वि.म पर्यटक निवास, स्टेशन 
रोड, औरंगाबाद येथील उदयगिरी 
पर्यटक निवास इमारतीचे 
पुनर्जीवन करणे. 


१३३.८९ 


४०.०० 


२५ 


औरंगाबाद -अजिठा या राज्य 
महामार्ग वर दिशादर्शक व 
माहितीफळक उभारणे 


१५२.७९ 


४६.०० 


परभणी 


प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत श्री गुप्तेश्वर देवस्थान 
मौ. कौडगाव बु. ता. जिंतुर, जि. 
परभणी या तिर्थक्षेत्रास निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


900,00 


30,00 


गुप्तेश्वर मंदिर परिसरात 
विद्युतीकरण व सुशोभिकरण 
करणे. 


२०.०० 


६.०० 


जांभुळबेट ता. पालम, जि. परभणी 
येथे पर्यटन विकास कामे (भाग १) 


५००.०० 


१५०.०० 


जांभुळबेट ता. पालम, जि. परभणी 
येथे पर्यटन विकास कामे (भाग २) 


५००.०० 


१५०.०० 


| 


फळा ता. पालम जि. परभणी येथे 
पर्यटन विकास कामे 


५००.०० 


१५०.०० 


URS! ता. मानवत, जि. परभणी 
येथे पर्यटन विकास कामे 


५००.०० 


१५०.०० 


इंद्रायनी माळ ता. मानवत जि. 
परभणी येथे पर्यटन विकास कामे 


५००.०० 


१५०.०० 


दैठणा ता. जि. परभणी येथे 
पर्यटन विकास कामे 


५००.०० 


१५०.०० 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


हिंगोली 


प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत श्री. महादेव मंदिर 
देवस्थान मौ. बासंबा ता.जि. 
हिंगोली येथील मंदिर परिसरात 
विविध विकास कामे करणे. 


२५.०० 


८.०० 


मोठा मारोती मंदिर मो. बासंबा 
ता. जि. हिंगोली परिसरामध्ये 
सुशोभिकरण व इतर विकास कामे 
करणे. 


३०.०० 


९.०० 


दस्तगीर दर्गा मौ. बासंबा ता. जि. 
हिंगोली परिसरात संरक्षणभिंत 
बांधकाम व इतर विकास कामे 
करणे 


४०.०० 


१२.०० 


मौ. बासंबा ता. जि. हिंगोली 
तलाव संवर्धन व सुशोभिकरण 
करणे. 


३०.०० 


९.०० 


प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत श्री भवानी माता मंदिर 
पळशी ता. सेनगांव, जि. हिंगोली 
येथे सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम 
करणे, सभागृह अंतर्गत व बाहय 
विद्युतीकरण करणे, पाणी पुरवठा 
व स्वच्छतागृह बांधणे, मंदिर 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे व 
मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत 
बांधकाम करणे इत्यादी विकास 
कामे करणे. 


900,00 


30,00 


संत तुकाराम महाराज मंदिर 
येहळेगाव (तु.) येथील प्राचीन 
तलावाचे सुशोभिकरण करणे. ता. 
कळमनुरी जि. हिंगोली 


900,00 


30,00 


बाभुळगाव ता. जि. हिंगोली येथील 
खंडोबा मंदिर धबधबा परिसरात 
सुशोभिकरण करणे.. 


900,00 


30,00 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEST २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


खेरी घुमट ता. सेनगाव जि. 
हिंगोली येथील खंडोबा मंदिर 
परिसर तलावाचा विकास करणे. 


900,00 


30,00 


नांदेड 


हेमाडपंथी प्राचीन राम मंदिर 
पाचुंदा ता. माहूर जि. नांदेड 
येथील सुशोभिकरण करणे / 
परिसराचा विकास करणे. 


900,00 


30,00 


हेमाडपंथी केदारनाथ महादेव 
मंदिर परिसराचा विकास करणे, 
ता. हदगाव जि. नांदेड 


900,00 


30,00 


निवघा बा. ता. हदगाव जि. नांदेड 
येथील ]ोवंतामाय / दत्तमंदिर 
परिसराचा विकास करणे. 


900,00 


30,00 


जालना 


श्री रामेश्वरी मंदीर जि. जालना येथे 
सुशोभिकरण करणे व हायमॅक्‍्स 
बसविणे 


१५.०० 


५.०० 


श्री तुळजाभवानी मंदीर जि. 
जालना येथे पाथवे तयार करणे 


२०.०० 


६.०० 


श्री तुळजाभवानी मंदीर जि. 
जालना येथे सभागृहाचे बांधकाम 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


श्री तुळजाभवानी मंदीर जि. 
जालनायेथे सुशोभिकरण करणे व 
हायमॅक्‍्स बसवणे 


१०,०० 


3.00 


पु 


श्री भोलेश्वर महादेव मंदीर जि. 
जालना येथे डोम तयार करणे 


५०.०० 


१५.०० 


श्री भोलेश्वर महादेव मंदीर जि. 
जालना येथे सुशोभिकरण करणे व 
SAT बसवणे 


94.00 


५.०० 


श्री रंगनाथ महाराज विश्रांती मठ 
जि. जालना येथे सुशोभिकरण 
करणे व SMART बसवणे 


१५.०० 


५.०० 


श्री सदानंद महाराज विश्रांती मठ 
येथे जि. जालना भक्‍त निवास, 
भोजन कक्ष, स्वच्छता गृह बांधणे 


900,00 


30,00 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


अमरावती 


चिखलदरा, जि अमरावती येथील 
म.प.वि.म ग्रीन वैली पर्यटक 
निवासाचे पुनर्जीवन करणे 


४९९.३० 


१५०.०० 


बुलढाणा 


पर्यटक निवास लोणार, 
जि.बुलढाणा येथे Tent House 
उभारणे 


४९९.२१ 


१५०.०० 


यवतमाळ | 


सिध्देश्वर मंदिर फुलसांगवी ता. 
महागाव जि. यवतमाळ येथील 
सुशोभिकरण करणे. 


900,00 


30,00 


पोफाळी हेमाडपंथी महादेव मंदिर 
/ विठ्ठल मंदिर परिसराचा विकास 
करणे, ता. उमरखेड जि. यवतमाळ 


900,00 


30,00 


संकटमोचन, जि.यवतमाळ येथे 
पर्यटन मुलभूत सुविधा स्थापन 
करणे 


३००.०० 


९०.०० 


सहस्रकुंड , जि.यवतमाळ येथे 
पर्यटन मुलभूत सुविधा स्थापन 
करणे 


४९९.५४ 


१५०.०० 


टिपेश्वर , जि.यवतमाळ येथे 
पर्यटन मुलभूत सुविधा स्थापन 
करणे 


४९९.९७ 


१५०.०० 


कळंब, जि.यवतमाळ येथे पर्यटन 
मुलभूत सुविधा स्थापन करणे 


३५०.०० 


१०५.०० 


कोंडाली, ता. जि. वाशीम येथे 
येथे पर्यटन मुलभूत सुविधा स्थापन 
करणे 


४९८..७७ 


१५०.०० 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


नागपूर विभाग  ढक्‍7क्‍_क्‍र्‍र्‍| 


नागपूर 


रामटेक मेघदूत पर्यटक निवास, 
जि.नागपूर येथे पर्यटन मुलभूत 
सुविधा स्थापन करणे 


४९९.९७ 


१५०.०० 


श्री दत्त मदिर देवबर्डी ता. 
कळमेश्वर येथे समाजभवन 
बांधकाम करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


सिध्दी रिठी (मुदगळलपूर) खुमारी 
तलाव ता. कळमेश्वर येथे 
सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


दत्त मंदिर टेकडी, ता. पारशिवनी 
येथे समाजभवन बांधकाम करणे. 


(१0.०० 


२१.०० 


नु 


कुंवारा भिमसेन, ता. पारशिवानी येथे 
सौंदर्यीकरण करणे. 


(१0.0० 


२१.०० 


जपाळेश्वर देवस्थान ता. रामटेक येथे 
सौंदर्यीकरण व इतर कामे करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


चक्रधर स्वामी मंदिर कन्हान नदी, 
ता. मौदा येथे नदीत उतरण्याकरीता 
पायरी बांधकाम करणे. 


२१.०० 


अंभोरा ता. कुही येथे समाजभवन 
बांधकाम करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


तारणा ता. कुही येथे देवस्थानाकडे 
जाणाऱ्या रस्त्यावर पायरी व रेलिंग 
करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


पवि fo) 


शिवमंदिर भोला हुडकी मांढळ, ता. 
कुही येथे आखाडया पासुन मंदिराकडे 
जाणारा सिमेंट रस्ता, पेव्हर ब्लॉक 
आणि संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


शिया १ 


तिरखोरा देवस्थान ता. उमरखेड येथे 
समाजभवन बांधकाम करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


१२ 


रामचंद्र महाराज देवस्थान बेला, ता. 
उमरखेड येथे समाजभवन बांधकाम 
करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


१३ 


संत कबीरबाबा देवस्थान मेढकी ता. 
काटोल येथे समाजभवन बांधकाम 
करणे. 


900,00 


30,00 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


१४ 


सोमेश्वर देवस्थान जलालखेडा, ता. 
नरखेड येथे विकास कामे करणे. 


३०.०० 


१५ 


चौकी बृहस्पती मंदिर, ता. हिंगणा येथे 
नवीन किचन ars मध्ये सुविधा 
उपलब्ध करुन देणे, मंदिरामागे 
नाल्याची भिंत बांधकाम करणे. 


(१0.०० 


२१.०० 


१६ 


राजुबाबा देवस्थान वाकी, ता. सावनेर 
येथे सिमेंट रस्ता व पेव्हर ब्लॉक 
बांधकाम करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


१७ 


नंदाजी देवस्थान हेटी, ता. सावनेर 
येथे सभागृह पेव्हर ब्लॉक व 
सौदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


नवेगाव बांध, जि.गोदिया येथे 
पर्यटन मुलभूत सुविधा स्थापन 
करणे 


४९९.३० 


१५०.०० 


नलेश्वर, ता. मुल जि. चंद्रपूर येथे 
पर्यटन मुलभूत सुविधा स्थापन 
करणे 


४९९.६२३ 


१५०.०० 


मुल, जि.वंद्रपूर येथे पर्यटन 
मुलभूत सुविधा स्थापन करणे 


888.94 


440,00 


असोला मेढा , जि.चंद्रपूर येथे 
पर्यटक निवास उभारणे 


४९९.८८ 


१५०.०० 


एकत्रित एकूण 


२१४८०.०७ 


६४५२.०० 


२. अटी व शर्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा 
अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 
पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आव्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७ तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


८) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 


९) उपरोक्त कामांसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई ही कार्यान्वयीन यंत्रणा राहील. 


१०) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता मुख्य 
लेखा अधिकारी पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी* व सह 
संचालक पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना -नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे देयके सादर करुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत 
करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 
४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
२४/०६/२०२१ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस 2022 /०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२८१६२०१९८७२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Ramesh Jayaram 
DN: c=IN, o=G 
cULTU 


, OU=TOURISM AND 
=400032, 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Ramesh a 
Jayaram Kadam : = 
(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधीदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई 
नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या नियंत्रण अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या 279००१२ या नियंत्रण सांकेतांकावर निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


Cc 40 A -O 


Cc 
es 


eon ७ & 


KKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


